दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ नुसार 
नगर विकास विभाग (खुद्द), मंत्रालय,मुंबई या 
विभागातील गट-ड संवर्गातील “शिपाई” या 
पदांकरीता दिव्यांगासाठी शासन सेवेत पद 
सुनिश्चित करणेबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग, 
शासन निर्णय क्र:- नविवि-२०२१/प्र.क्र.२१/नवि-३ 
४ था मजला (मुख्य), हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक:- २२ फेब्रुवारी, २०२१ 


वाचा:-१. दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम-२०१६ 
२. केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांची दि. ४.१.२०२१ ची 
अधिसूचना. 
३. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन परिपत्रक क्र. दिव्यांग-२०१९/प्र.क्र-२५१ 
दि.क.२,दि. १२.११.२०२०. 
४. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन परिपत्रक क्र. दिव्यांग-२०१९/प्र.क्र.२५१ 
दि.क्र.२, दि. ०२.०२.२०२१. 
५. मा. मुख्य सचिव यांचे क्र. दिव्यांग-२०२१/संकीर्ण११४/दि.क्र.२ (सामाजिक न्याय व विशेष 
सहाय्य विभाग) दि. ०६.०२.२०२१ चे अर्धशासकीय पत्र. 
प्रस्तावना :- 
दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम-२०१६ मधील कलम ३३ नुसार दिव्यांगासाठी शासन सेवेतील 
पदांची पदसुनिश्चित करणे आवश्यक आहे. यासाठी केंद्र शासनाने दि. ०४.०१.२०२१ च्या अधिसूचनेन्वये 
दिव्यांगासाठी सुनिश्चित केलेल्या पदांची यादी करुन सदर यादी केंद्र शासनाच्या 
www.disabilityaffairs.gov.in या संकेतस्थळावर policy/Act/Rules-Notification येथे List of Post 
identification suitable for Persons with Benchmark Disability notified on दि. ०४.०१.२०२१ या 
शिर्षाखाली प्रसिध्द केली आहे. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने दि. ०७.१०.२०१६ च्या शासन 
निर्णयान्वये, राज्य शासनाच्या आस्थापनेवरील पदे दिव्यांगासाठी सुनिश्चित करण्याबाबतच्या सूचना निर्गमित 
केल्या आहेत. सदर शासन निर्णयातील निर्देशास अनुसरुन, नगर विकास विभाग (खुद्द), मंत्रालय, मुंबई या 
विभागातील गट-ड संवर्गातील “शिपाई” पदाचे पद सुनिश्चित करणे तसेच ३ वर्षापेक्षा जास्त नसेल इतक्या 
कालांतराने दिव्यांगासाठी सुनिश्चित केलेल्या शासन सेवेतील जागांच्या यादीचे पुनर्विलोकन करुन सदर पदे 
नव्याने दिव्यांग प्रवर्गासाठी सुनिश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 
दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम-२०१६ मधील कलम-३३ नुसार राज्य शासनाच्या अखत्यारीतील 
पदांची पदे सुनिश्चित करण्यासठी केंद्र शासनाच्या सामाजिक व न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली 
यांनी दि. ०४.०१.२०२१ च्या अधिसूचनेन्वये दिव्यांगासाठी सुनिश्चित केलेल्या पदांची यादी करुन प्रसिध्द 
केलेली आहे. त्यामध्ये नमूद केल्यानुसार केंद्र शासनाने पदे सुनिश्चित करुन दिव्यांगासाठी पदे सुनिश्चित 
केळेळी गट-अ ते गट-ड मधील जी पदे राज्य शासनाच्या आस्थापनेवर आहेत, अशा पदांबाबत,केंद्र 
शासनाने प्रसिध्द केलेल्या यादीतील ज्या पदांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या, कामाचे स्वरुप व प्रचलित वेतनश्रेणी 
राज्य शासन सेवेतील पदांशी समान आहेत. sean पदांची पदनामे जरी भिन्न असली तरी राज्य शासन 
सेवेतील ती पदे दिव्यांगासाठी सुनिश्चित राहतील, अशा सूचना सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने 
दि. ०२.०२.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वे दिलेल्या आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः नविवि-२०२१/प्र.क्र.२१/नवि-३ 


२. त्यास अनुसरुन केंद्र शासनाने निर्गमित केलेल्या दि. ०४.०१.२०१ रोजीच्या अधिसूचनेतील 
दिव्यांगासाठी सुनिश्चित केलेल्या गट-ड संवर्गातील प्रसिध्द केलेल्या यादीतील शिपाई या पदासाठी, नगर 
विकास विभाग (खुद्द) या विभागाकरीता या शासन निर्णयान्वये, दिव्यांगासाठी नवीन प्रवर्गासह विवरणपत्र-अ 
मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे पदे सुनिश्चित करण्यात येत आहेत. 
३. सदर शासन निर्णय, केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांची 
दि. ०४.०१.२०२१ ची अधिसूचना व सामाजिक न्याय विभागाच्या दि. ०२.०२.२०२१ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये दिलेल्या सुचनेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक क्र. २०२१०२२२११०५११७६२५ आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VJAY KARBHARI CHAUDHARI 
Date: 2021.02.22 11:51:52 +05'30' 


(विजय चौधरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
सहपत्र :- विवरणपत्र-अ 
प्रति, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा. मंत्री (नगर विकास) मंत्रालय, मुंबई 
४. मा. राज्यमंत्री (नगर विकास) मंत्रालय, मुंबई 
५. मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
६. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
७. मा. प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, (नवि-१/नवि-२) मंत्रालय, मुंबई 
८. आयुक्त दिव्यांग कल्याण, आयुक्तालय, पुणे 
९. सर्व उप सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मंबई 
१०. कक्ष अधिकारी (नवि-३) नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११. निवडनस्ती/नवि-३ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः नविवि-२०२१/प्र.क्र.२१/नवि-३ 


शासन निर्णय नगर विकास विभाग क्र.:- नविवि-२०२१/प्र.क्र.२१/आस्था-१ दि.२२फेब्रुवारी,२०२१. 


विवरणपत्र-अ 
अ.क्र | पदनाम | शारिरीकपात्रता | दिव्यांग प्रवर्गासाठी पदे सदर पदांची जबाबदाऱ्या व शेरा 
सुनिश्चित कर्तव्ये 
। ॅ शिपाई | S,ST, a) B,LV कार्यालय उघडणे, सर्व काम मुख्याळयामध्येच करावयाचे 
W,BN,L,KC,P b) D,HH कार्यालयातील cis, gard | आहे. असे काम कर्मचारी एकटयाने 
P,MF,SE,H,C c) OL,OAL,CP, | धुळ झटकणे, कार्यालयातील | करतो. अपवादात्मक परिस्थितीत 
LC,DW,AAV | फाईल्स, टपालांची ने-आण मुख्यालयाच्या बाहेर टपाल/ नस्त्यांची 
d) ASD (७), करणे, अधिकाऱ्यांना पाणी ने-आण करावी लागते. आवश्‍यकता 
D,SLD.M | पुरविणे, चहा कॉफी पुरविणे, । भासल्यास नेमूण दिलेले काम 
e) MDinvolving | वरिष्ठ अधिकारी यांनी करण्यासाठी साधन व उपयंत्राच्या 
(a) to (0) सोपविलेली कार्यालयीन कामे, | मदतीने काम करु शकतो. 
above तसेच कार्यासनात शिपाई 
पदाची कर्तव्ये बजावणे 
ABBRAVIATIONS- 
Sr.No. | Abbreviation | Long Form Sr. No. Abbreviation Long From 
ha | [Bo Blind 8 DW Dwarfism 
Q LV Low Vision fq AAV Acid Attack Victim 
3 Peer  :,| Deaf La ASD Autism Spectrim Disorder 
% HH Hearing Handicapped १२ fips Intellectual Disability 
& OL One Leg १३ SLD Special Learning Disability 
& OAL One Arm and One Leg १४8 MI Mental Illness 
9 CP Cerabral Palsy १५ MD Multiple Disabilities 
८ LC Leprosy Cured 
Abbreviations- 
Sr.No. | Abbreviation | Long Form Sr.No. Abbreviation Long Form 
ar] 5 Sitting 9 [Pe | Pulling & Pushing 
Q ST Standing ८ MF Mainpulation by Fingers 
3 WwW Walking g SE Seeing 
8 BN Bending pao H Hearing 
4 L-. Lifting faa १ Cc Communication 
& KC Kneeling & Crouching 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


